वैध मापन शास्त्र यंत्रणे अंतर्गत निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, 
गट-ब (राजपत्रित) या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक - वैमाशा-२०१८/प्र. क्र. ८८/ग्रासं-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - १९ सप्टेंबर, २०१९ 
शासन आदेशा:- 
सन २०१८-१९ या निवडसूची वर्षात वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील खालील क्षेत्र सहायक/ प्रयोगशाळा 

सहायक/ मिस्त्री, गट क वेतनश्रेणी- 8-६ -(१९९००-६३२०० ) यांना निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र ,गट ब, 
राजपत्रित - वेतनश्रेणी (S-93- ३५४००-११२४००) या पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटींच्या अधीनतेने 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच सदर क्षेत्र सहायक/ प्रयोगशाळा सहायक/ मिस्त्री 
यांची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ -४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 


| श्री.सु.श्री.वाघमारे अजा  । निरीक्षक, वैध मापन ara, नागपूर विभागीय कार्यालय, नागपूर 
(सदर पदावर सद्यस्थितीत कार्यरत निरीक्षक श्री. वाडे यांच्या 
बदलीबाबत स्वतंत्रपणे seat निर्गमित करण्यात येत आहेत.) 


श्री.सं.आ.दराडे भज ड | निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, गेवराई, जि.बीड 


श्री. द.जा.पाटील | rts | निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, मुख्यालय, मुंबई 


४. | श्री.दि.दा.दंढारे इमाव  । निरीक्षक, वेध मापन शास्त्र, मूल, जि.चंद्रपूर 


५. _ श्री. वि.पां.सभादिडे | अजा निरीक्षक, वेध मापन शास्त्र, नंदुरबार विभाग, नंदुरबार 


श्री.स.वि.खेडीकर | खुला निरीक्षक, वेध मापन शास्त्र, सेळू विभाग, जि.परभणी 


श्री.कु.भि.राजपूत | खुला | निरीक्षक, वेध मापन शास्त्र, यावल विभाग, जि. जळगाव 


६. 
७. श्री.ना.शे.वाघ इमाव  । निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, मुख्यालय, मुंबई 
é 
९ 


श्री.रू.नि.फुलझेले | srt | निरीक्षक, वेध मापन शास्त्र, गडचिरोली विभाग, जि.गडचिरोली 
(सदर पदावर सद्यस्थितीत कार्यरत निरीक्षक यांच्या बदलीबाबत 
स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.) 


१०. | श्री.अ.भा.गोसावी ।भजब | निरीक्षक, वेध मापन शास्त्र, तळोदा विभाग, जि.धुळे-नंदुरबार 


ia श्री. भु.लि.हारोडे ।भजब | निरीक्षक, वेध मापन ore, शिदखेडा विभाग, जि.धुळे-नंदुरबार 
(सदर पदावर सद्यस्थितीत कार्यरत निरीक्षक यांच्या बदलीबाबत 
स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.) 


१२.  श्री.वि.सो.झरेकर भज ब | निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, पाचोरा विभाग, जि. जळगाव 


१३. । श्री.सं.सा.गुंबाडे अज निरीक्षक, वेध मापन शास्त्र, मुंबई महानगर विभाग, मुंबई 


१४. ।श्री.रा.न.मोरे इमाव  । निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, गोरेगाव-२, मुंबई 

१५. श्री.वि.सं.वाघमारे । अजा निरीक्षक, वेध मापन शास्त्र, मुख्यालय, मुंबई 

१६. । श्री.सं.गं.धुमाळे खुला | निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, नायगाव विभाग, जि. नांदेड 
१७. । श्री.चं.व.गायकवाड | अजा  । निरीक्षक, वेध मापन शास्त्र, भूम विभाग, जि. उस्मानाबाद 
१८. | श्री.दे.के.खरोटे इमाव  । निरीक्षक, वेध मापन शास्त्र, मुंबई महानगर विभाग, मुंबई 
१९.  श्री.दि.प्रगायकवाड | अजा निरीक्षक, वेध मापन शास्त्र, विभागीय कार्यालय, अमरावती 
२०. _  श्री.सं.भि.येलवे अजा  । निरीक्षक, वेध मापन शास्त्र, मुंबई महानगर विभाग, मुंबई 


२१. | श्री.वि.म.विठट्ठलवाड | अज निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद 


शासन आदेशा क्रमांकः वैमाशा-२०१८/प्र. क्र. ८८/ग्रासं-३ 


२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात 
राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर 
याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यास कोणतीही वैधानिक अडचण 
नसल्याचे अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दि.२८.१२.२०१७ रोजी दिले आहेत. त्यानुसार तूर्तास पदोन्नतीच्या 
कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत. अशी कार्यवाही करताना सेवाज्येष्ठता यादीमधील 
मागासवर्गीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी ते दि.२५.०५.२००४ च्या शासन निर्णयातील 
तरतूदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले नाहीत, याची खात्री प्रत्येक 
प्रशासकीय विभागाने करावी अशा सूचना सा.प्र.वि.” का.१६-ब ने दि.२९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये दिल्या आहेत. 
त्यानुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून 
तसेच पुढील अटीच्या अधीन राहून संबंधीत क्षेत्र सहायक/ प्रयोगशाळा सहायक/ मिस्त्री, गट क यांना निरीक्षक, 
वैध मापन शास्त्र, राजपत्रित गट ब या संवर्गात खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 
पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 


१) सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपातील पदोन्नती राहील. 

२) सदर पदोन्नत्या, सद्य:स्थितीत क्षेत्र सहायक/ प्रयोगशाळा सहायक/ मिस्त्री,गट क या पदाच्या ज्येष्ठता 
यादीबाबत कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित नाही, तसेच या ज्येष्ठता यादीस आव्हानित देखील 
करण्यात आलेले नाही ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात येत आहेत. 

3) सदर पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरूपात असून सदर पदावर संबंधीत अधिकाऱ्यांचा कायमस्वरूपी 
धारणाधिकार राहणार नाही. 

४) सन २०१८-१९ या निवडसूची वर्षाकरीता पात्र क्षेत्र सहायक/ प्रयोगशाळा सहायक/ मिस्त्री यांची 
निवडसूची तात्पुरत्या स्वरूपाची असून निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र पदावरील पदोन्नत्या या तात्पुरत्या 
स्वरूपाच्या आहेत. परिणामी निवडसूचीतीलळ अधिकाऱ्यांना नियमित पदाचा व सेवा ज्येष्ठतेचा 
कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

५) निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांनी दि.२५.०१.१९९९ अन्वये विहित केलेले महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(संगणक हाताळणी/ वापराबाबतचे ज्ञान आवश्‍यक ठरविण्याबाबत) नियम,१९९९ व दि.२८.०५.२०१८ 
अन्वये विहित केलेले (सुधारणा) नियम, २०१८ नुसार संगणक परिक्षा उत्तीर्ण केळी आहे याची नियंत्रक, 
वैध मापन शास्त्र यांनी खातरजमा करावी. 

६) सदर UIA तात्पुरत्या स्वरूपाच्या असून त्या केवळ पदोन्नत कोट्यात उपलब्ध होणाऱ्या पदांनुसार 
नियमित करण्यात येतील. 

७ संबंधीत क्षेत्र सहायक/ प्रयोगशाळा सहायक/ मिस्त्री यांनी निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र पदावरील 
तात्पुरती पदोन्नती न स्वीकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.एसआरव्ही-२०१५/ 
प्र.क्र.३०३/ का.१२, दि.१२.०९.२०१६ अन्वये त्यांचे नाव सन २०१८-१९ च्या निवडसूचीतून काठून 
टाकण्यात येईल व पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः वैमाशा-२०१८/प्र. क्र. ८८/ग्रासं-३ 


वर्षाच्या निवडसूचीत निरीक्षक, वैध मापन झासत्र पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता 
तपासण्यात येईल. 

८) सदर अधिकाऱ्यांची निरीक्षक, वैध मापन are पदावरील तात्पुरती पदोन्नती ही सदर 
अधिकाऱ्यांविरूध्द प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरू 
झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

९) हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्याला संबंधित सहायक नियंत्रक यांनी 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच पदोन्नत अधिकाऱ्याने पदस्थापना केलेल्या पदावर तात्काळ रूजू 
व्हावे. संबंधीत उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांनी नियंत्रक, वैध मापन झास्त्र यांच्या मार्फत 
कार्यमुक्‍ततेचे तसेच रूजू करून घेतल्याच्या आदेशाच्या प्रती शासनास पाठवाव्यात 

३. दरम्यान, पदोन्नतीमधीळ आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ व इतर राज्यांच्या याचिकेबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दि.१५.०४.२०१९ राजी पुढीलप्रमाणे 
आदेशा पारीत केले आहेत. “Until further orders status quo, as it exists today, shall be maintained” 
याबाबत सा.प्र.वि./कार्यासन १६- ब यांनी पुढील प्रमाणे अभिप्राय दिले आहेत. “दि.१५.०४.२०१९ रोजी व आत्ताही 
या कार्यासनानच्या दि.२९.१२.२०१७ च्या पत्रातील सूचना अस्तित्वात आहेत. सबब, पुढील आदेश होईपर्यंत सर्व 
पदोन्नत्यांबाबत या कार्यासनाच्या दि.२९.१२.२०१७ च्या पत्रातील सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.” सबब, 
सदर आदेशातील पदोन्नत्या शासन पत्र दि. २९.१२.२०१७ मधील सूचनांनुसार केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात व 
सा.प्र.वि./कार्यासन १६- ब यांनी दिलेल्या उपरोक्‍त अभिप्रायानुसार देण्यात येत आहेत. 

४. महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणातील तरतूदीनुसार पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण घेणे संबंधीत पदोन्नत 
अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक राहील अन्यथा संबंधीत निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र यांना क्षेत्रसहायक पदावर पदावनत 
करण्यात येईल. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०९२०१०३९२६७२०६ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHESHRAO BHASKAR KUTE 


DN: c=IN, st=Maharashti 
2.5.4.20=b83dd3164bf1 a6f2c48a39007e78789c79c52e07ad200c3250d3 


81947¢40582e, postalCode=400032, street-=MANTRALAYA,MUMBAI, 
I ber=b9e0c91 2bdfbc8224f1554ba0bc93342824e4faal 18ed64 


79ac40826e1611b3, FOOD CIVIL SUPPLY AND CONSUMER 
PROTECTION DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=SHESHRAO BHASKAR KUTE 
Dai 


(शो.भा.कुटे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सर्व संबंधीत निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांच्यामार्फत) 
प्रत + 
१. नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. उपनियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई महानगर विभाग /नागपूर विभाग/ औरंगाबाद विभाग/नाशिक 
विभाग 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः वैमाशा-२०१८/प्र. क्र. ८८/ग्रासं-३ 


३. महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. महालेखापाल -१ (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर /चंद्रपूर /नंदुरबार /जळगाव /गडचिरोली /नांदेड /धुळे / परभणी 
/अमरावती /बीड /उस्मानाबाद 

९. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 

१०.निवड नस्ती, कार्यासन ग्रासं-३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


